मौजे भांबुर्डा-शिवाजीनगर, जिल्हा पुणे येथील टी.पी. १ 
मधील नगर भूमापन क्र. १७३-ब/१ मधील ४१६३ चौ.मी. 
इतकी जागा व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू 
महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी) पुणे यांना देण्याकरीता महसूल व वन विभागाकडे 
प्रत्यार्पित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- काजावा-२०२०/प्र.क्र.9७६/२०/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक - ०५ एप्रिल, २०२१ 


वाचा- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-काजावा-२०२०/प्र.क्र.9७६/२०/प्रशा-५, 
दिनांक ०१.०२.२०२१ 


प्रस्तावना - 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये, शालेय शिक्षण विभागाच्या नावे अभिलिखित असलेली मौजे 
भांबुर्डा, शिवाजीनगर, तालुका पुणे शहर, जिल्हा पुणे येथील सिटी सर्वे नं. १७३ बी/१ येथील ८३२७ 
चौ.मी. जमिनीपैकी शालेय शिक्षण विभागाच्या कार्यालयांचे बांधकाम करण्याकरीता आगरकर रोडला 
लागून असलेली ५० टक्के जागा म्हणजे ४१६४ चौ.मी. इतकी जागा शालेय शिक्षण विभागासाठी राहील व 
उर्वरित ५० टक्के जागा म्हणजे ४१६३ चौ.मी. इतकी जागा छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेस हस्तांतरीत करण्यासाठी महसूल व वन विभागाकडे 
प्रत्यार्पित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती . 
२. दिनांक २४.०३.२०२१ रोजीच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मौजे भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे 
येथील टी.पी. १ मधील नगर भूमापन क्र. १७३ बी/१ मधील जागेपैकी झालेय शिक्षण विभागाने छत्रपती 
शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेस देण्याकरिता महसूल 
विभागाकडे प्रत्यार्पित केलेल्या AVI आगरकर रस्त्यासन्मुख असलेली व शालेय शिक्षण विभागाच्या 
ताब्यात असलेली ४१६३.०० चौ.मी. इतकी जागा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४० 
व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१ मधील नियम ५० मधील 
तरतूदीनुसार शासकीय जागा वाटपाबाबतच्या नियमित अटी व शातीच्या अधीन राहून महसूल मुक्‍त व 
भोगवटामूल्यरहित किंमतीने प्रदान करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 
३. सबब, संदर्भात नमूद दिनांक १.२.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः काजावा-२०२०/प्र.क्र.9६/२०/प्रशा-५ 


शासन निर्णय - 

शालेय शिक्षण विभागाच्या नावे अभिलिखित असलेली मौजे भांबुर्डा, शिवाजीनगर, तालुका पुणे 
शहर, जिल्हा पुणे येथील सिटी सर्वे नं. १७३ बी/१ येथील ८३२७ चौ.मी. जमिनीपैकी शालेय शिक्षण 
विभागाच्या कार्यालयांचे बांधकाम करण्याकरीता yo टक्के जागा म्हणजे ४१६४ चौ.मी. इतकी जागा 
शालेय शिक्षण विभागासाठी राहील व आगरकर रोडला लागून असलेली ५० टक्के जागा म्हणजे ४१६३ 
चौ.मी. इतकी जागा छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या 
संस्थेस हस्तांतरीत करण्यासाठी महसूल व वन विभागाकडे प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४०५१५५४३१४१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Santosh Basaveshwar Mamadapure 
णा 5. 


Santosh Basaveshwar ®:« a 
Mamadapure 


harashtra, 
15372924b 1 d22cdf88b33dfa2a3de3d8ea01 1b7d8 


94ecSddc74df537d7d57a9dbda20b1937a2e4198 
sh Basaveshi japure 


(संतोष FAATYR ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
मा. सभापती/मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष/मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. _ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. मुख्यमंत्री/मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. मा. मंत्री (शालेय शिक्षणो/मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण), यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य 
अप्पर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. जिल्हाधिकारी, पुणे 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराष्ट्र संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे 
१२. उप सचिव (ज-५) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय. मुंबई 
१३. निवडनस्ती/प्रशा-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


